राज्यातील परिवहन कार्यालयांत लिपिक- 
टंकलेखक संवर्गात रिक्‍त असलेल्या पदांवर 
बाह्य स्रोताद्वारे नियुक्‍त केलेल्या ८८ लिपिक- 
टंकलेखकांच्या वेतनापोटी अदा करावयाची 
रक्‍कम अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर (805) 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन) विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०६१७/प्र.क्र.१५२/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,मंत्राळय, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक: ०७ डिसेंबर २०१७ 


वाचा: 
१) परिवहन आयुक्‍त यांचे पत्र क्र. पआका/पुरवणी मागणी/का-१५/२०१७-१८/जा.क्र.९२२७, 
दि. १९.०६.२०१७ चे पत्र. 
२) गृह विभाग शा.पत्र क्र.एमव्हीडी-०३१६/प्र.क्र.५४/परि-३, दि.२०.०९.२०१६ 
3) उद्योग,उर्जा व कामगार विभाग शा.नि.क्र.काआआ-२०१३/प्र.क्र.२३३/कामगार-८, 
दिनांक १८.०६.२०१४. 
प्रस्तावना : 


राज्यातील परिवहन विभागांतर्गत बृहन्मुंबईबाहेरील कार्यालयांतील लिपिक-टंकलेखक 
संवर्गातील रिक्‍त असलेल्या पदांपैकी ८८ पदांच्या बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्‍तीस, संदर्भाधीन शासन पत्र 
दि.२०.०९.२०१६ अन्वये मान्यता देण्यात आळी आहे. सदर ८८ पदे उद्योग,उर्जा व कामगार विभागाच्या 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील तरतूदी विचारात घेऊन मे.क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्विसेस प्रा.लि. व 
मे.ब्रिस्क फॅसिलिटीज प्रा.लि. या संस्थांमार्फत भरण्यात आली आहेत. या बाह्यस्तोत्राद्वारे नियुक्‍त 
केलेल्या लिपिक-टंकलेखकांच्या वेतनापोटी अदा करावयाची रु.२,२२,२१,८४८/- इतकी रक्‍कम 
उपलब्ध होण्यासाठी जुले २०१७ अधिवेशनात पुरवणी मागणी सादर करण्यात आली होती. त्यापैकी 
रु.२,१५,७१,०८८/- इतक्या रकमेची पुरवणी मागणी मंजूर करण्यात आली असून सदर निधी 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय : 

परिवहन विभागांतर्गत बृहन्मुंबईबाहेरील कार्यालयांत लिपिक-टंकलेखक संवर्गातील रिक्‍त 

असलेल्या पदांपैकी नियुक्‍त केलेल्या ८८ पदांकरिता वेतनापोटी अदा करावयाची रक्‍कम पुरवणी 
मागणीद्वारे मान्य झाळी असून सदर निधीच्या ७०% रक्कम अर्थसंकल्प वितरण प्रणाळीवर (BDS) 
वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकःएमव्हीडी-०६१७/प्र.क्र.१५२/परि-४ 


सदर रक्‍कम मागणी क्रमांक बी-३, २०४१, वाहनांवरीळ कर, (00)(09) संचालन प्रशासन 
(०१परिवहन आयुक्‍त (०१)(०१) आस्थापना - परिवहन आयुक्‍त (अनिवार्य) (२०४१ ००१८) १३- 
कार्यालयीन खर्च या लेखाशीर्षांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाकरिता खर्ची टाकण्यात यावा. 

सदर आदेशा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३९३/व्यय-८, दि.२७.११.२०१७ अन्वये 

दिलेल्या सहमतीस अनसुरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७१२०७१४१९५८२९२९ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Kadam Dattatray Hanmant 
Ka d a mM D a tt a t | a y DN: c=IN, o0=Government Of Maharashtra, ou=Home 

Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=7fee1bbc15b7 1aa23bf3ffa4e468df7492703 


H a n mM a n t oo 1e6f, cn=Kadam 


Date: 2017.12.07 14:25:37 +05'30' 


(द.ह.कदम) 
अवर सचिव, गृह (परिवहन)विभाग 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल, यांचे सचिव 

२. मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा// (लेखा वअनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, 9/2, मुंबई/नागपूर 
६. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
७ 
(क 
९ 


. परिवहन उप आयुक्त (प्रशासन / लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय,मुंबई 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०.उप सचिव नियोजन विभाग/वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

११.अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग. 

१२.निवड नस्ती, परि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


